महासंचालक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन 
व प्रशासन संस्था, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने 


नियुक्ती करणेबाबत.. 


श्री. सुनिल वारे, (IRAS-2000) 


महाराष्ट्र शासन 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

शासन आदेश क्रमांकः CHS २०२३/प्र.क्र.०९/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर श्री. धम्मज्योती गजभिये, असिस्टंट पोस्टमास्टर जनरल 
(बीडी अँन्ड मार्केटिंग सीपीएमजी महाराष्ट्र सर्कल मुंबई यांची शासन आदेश दि. ०९.०९.२०२० अन्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर पदावर श्री. धम्मज्योती गजभिये हे कार्यरत आहेत. 
२. श्री. सुनिल वारे, (IRAS-2000) यांनी प्रतिनियुक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत काम करण्याची इच्छा 
व्यक्‍त केली आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस ना-हरकत व Vigilance Clearance रेल मंत्रालय, भारत 
सरकार, नवी दिल्ली यांच्याकडून प्राप्त झाले आहे. श्री. सुनिल वारे यांना महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर नियुक्‍ती देण्यास शासन मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार 
श्री. सुनिल वारे यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर पदस्थापना 
देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे. 


शासन आदेशा :- 

श्री. सुनिल वारे, (IRAS-2000) FA& CAO (7) पश्चिम रेल्वे, मुंबई यांची महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. तसेच 
श्री. धम्मज्योती गजभिये, असिस्टंट पोस्टमास्टर जनरल (बीडी अँन्ड मार्केटिंग) सीपीएमजी महाराष्ट्र सर्कल मुंबई 
यांना महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात 
येत आहे. 
२. श्री. सुनिल वारे, (IRAS-2000) यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने विहित करण्यात आलेल्या अटी व 
शर्थीबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 
३. श्री. सुनिल वारे, (IRAS-2000) यांनी महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२३१७३३४७७०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ASHWINI BHIMRAO 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) श्री. सुनिल वारे, (IRAS-2000) FA& CAO (7) पश्चिम रेल्वे, मुंबई 
२) श्री. धम्मज्योती गजभिये, महासंचालक, डॉ.बाबासाहेबआंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


प्रत, 
१) अवर सचिव (डी) भारत सरकार, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड 


शासन आदेशा क्रमांकः सकआ 2023 /प्रक्र ०९/आस्था-२ 


AD 


आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे. 

महासंचालक, डॉ.बाबासाहेबआंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

सर्व अध्यक्ष/ सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 

सर्व सह/उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०) मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, 
) 
) 
) 


AN 


SGM fC ०८ 
So ES RS Se SS डक “> 


aon 


१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१५) सामान्य प्रशासन विभाग (का-१०) मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


